RNI No.MAHBIL / 2009/ 40124 


VAVAD 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष ५ , अंक ९ ] 


मंगळवार, जून २५, २०१९ / आषाढ ४ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक २६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके. 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २५ जून , २०१९ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 


~ 


L. A. BILL No. XXX OF 2019. 


A BILL 


FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION 
ACT AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT . 


सन २०१ ९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३० . 
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम यांमध्ये 

आणखी 

सुधारणा करण्याकरिता विधेयक 


१८८८ चा 


ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका 
३. अधिनियम यांमध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सत्तराव्या वर्षी, याद्वारे , 

पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 


• 


१ ९ ४ ९ चा 

५ ९ . 


( १ ) 


भाग पाच - २६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, जून २५ , २०१ ९ / आषाढ ४ , 


शके १ ९ ४१ 


प्रकरण एक 


प्रारंभिक 


संक्षिप्त नाव . 


१ . 


या अधिनियमास , मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका ( सुधारणा) अधिनियम , 
२०१९ , असे म्हणावे. 


सन १८८८ चा 


३ . 


याच्या कलम १३९अ 


ची सुधारणा. 


“ 


प्रकरण दोन 
मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाची सुधारणा. 

२. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १३९अ च्या पोट- कलम (२) मध्ये, “ यांचा अंतर्भाव १८८८ चा 
अधिनियम क्रमांक ३ होतो ” या मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल 

आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित आणि वीज अधिनियम, २००३ याच्या कलम २००३ चा 
२ च्या खंड ( २७) मध्ये व्याख्या केलेले तिचे प्राधिकृत सेवाप्रदाते किंवा महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी ३६. 
मर्यादित यांच्याकडून प्रशासकीय प्रयोजनांसाठी किंवा अशा कोणत्याही प्रयोजनांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या 
इमारती किंवा जमीनी यांचा समावेश होतो, परंतु, त्यामध्ये, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित 
आणि असे प्राधिकृत सेवाप्रदातेकिंवा महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित यांच्याकडून उभारण्यात 
आलेली किंवा त्यांच्यामार्फत राखण्यात येत असलेली विद्युत रोहित्रे , कोणतीही विद्युत साधनसामग्री, उपरी 
आणि भूमिगत विद्युत वाहिन्या ( केबल्स )किंवा अशी तत्सम साधनसामग्री, केवळ यांसारख्या विद्युत वितरण 
पायाभूत सुविधांकरिताच वापरण्यात येणाऱ्या इमारतींचा किंवा जमिनींचा समावेश होणार नाही " 


प्रकरण तीन 


सन १ ९ ४ ९ चा 


३ . 


५ ९ . 


याच्या कलम १२८ क 


३६ . 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाची सुधारणा . 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १२८ क च्या , पोट -कलम ( २ ) मध्ये , “ याचा समावेश १९ ४९ चा 
अधिनियम क्रमांक ५९ होतो ” या मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल 
ची सुधारणा. 

आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित आणि वीज अधिनियम, २००३ याच्या कलम २ २००३ चा 
च्या खंड ( २७ ) मध्ये व्याख्या केलेलेतिचे प्राधिकृत सेवाप्रदाते किंवा महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी 
मर्यादित यांच्याकडून प्रशासकीय प्रयोजनांसाठी किंवा अशा कोणत्याही प्रयोजनांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या 
इमारती किंवा जमिनी यांचा समावेश होतो, परंतु , त्यामध्ये, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित 
आणि असे प्राधिकृत सेवाप्रदाते किंवा महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित यांच्याकडून उभारण्यात 
आलेली किंवा त्यांच्यामार्फत राखण्यात येत असलेली विद्युत रोहित्रे, कोणतीही विद्युत साधनसामग्री, उपरी 
आणि भूमिगत विद्युत वाहिन्या ( केबल्स ) किंवा अशी तत्सम साधनसामग्री, केवळ यांसारख्या विद्युत वितरण 
पायाभूत सुविधांकरिताच वापरण्यात येणाऱ्या इमारतींचा किंवा जमिनींचा समावेश होणार नाही ”. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, जून २५ , २०१ ९ / आषाढ ४ , 


शके १ ९ ४१ 


३ 


उद्देश व कारणे यांचेनिवेदन . 


मुंबई महानगरपालिका अधिनियम (१८८८ चा ३) याच्या कलम १३९अ च्या पोट -कलम (१) मध्ये, 
उक्त अधिनियमाखाली शहरामधील इमारती व जमिनी यांवर बसविता येण्याजोगे विविध मालमत्ता कर देखील 
विनिर्दिष्ट केले आहेत आणि उक्त कलम १३ ९अ च्या पोट- कलम ( २) नुसार, मालमत्ता कर बसविण्याच्या 
प्रयोजनांसाठी, “ इमारत या शब्दप्रयोगामध्ये सदनिका, गाळा, युनिट किंवा इमारतीचा कोणताही भाग, यांचा 
अंतर्भाव होतो. 


. 


" 


" 


इमारत 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ( १९ ४ ९ चा ५ ९) याच्या कलम १२८ क च्या पोट - कलम (१ ) मध्ये , 
उक्त अधिनियमाखाली शहरातील इमारती व जमिनी यांवर बसविता येण्याजोगे विविध मालमत्ता कर विनिर्दिष्ट 
केले आहेत आणि उक्त कलम १२८ क च्या पोट-कलम ( २) नुसार , मालमत्ता कर बसविण्याच्या प्रयोजनांसाठी , 

या शब्दप्रयोगामध्ये सदनिका, गाळा, युनिट किंवा इमारतीचा कोणताही भाग , यांचा समावेश होतो. 
२. मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात आणि राज्यातील इतर महानगरपालिका क्षेत्रांत , रोहित्रे, खांब, विद्युत 
वाहिन्या ( केबल्स ), इत्यादी सारख्या विद्युत वितरण पायाभूत सुविधांचा वापर करून, महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
पारेषण कंपनी मर्यादित , महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित आणि त्यांचे प्राधिकृत सेवाप्रदाते या 
उत्पादक स्त्रोतांकडून ग्राहकांना विजेचे पारेषण व वितरण केले जाते , आणि उक्त अधिनियमांच्या वरील तरतुदी 
लक्षात घेऊन, त्यांवर मालमत्ता कर बसविला जातो. महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित तसेच महाराष्ट्र 
राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित आणि त्यांचे प्राधिकृत सेवाप्रदाते यांच्या विद्युत वितरण पायाभूत सुविधांवरील 
विविध मालमत्ता करांच्या स्वरुपातील कोणत्याही कराधानामुळे शेवटी ग्राहकांना पुरविण्यात येणाऱ्या विजेच्या 
किंमतीत वाढ होते . म्हणून, शहरातील विद्युत ग्राहकांवर पडणारा , अशा करांचा भार कमी करण्यासाठी, उक्त 
पारेषण कंपनी तसेच, उक्त वितरण कंपनी आणि त्यांचे प्राधिकृत सेवाप्रदाते यांच्या विद्युत वितरण सुविधांना 
मालमत्ता कर भरण्यापासून सूट देण्याबाबत मुंबई महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियम, यांमध्ये तरतूद करणे इष्ट आहे. 


३ . म्हणून, शासनास , मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १३९अ च्या पोट -कलम ( २) मध्ये 
आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १२८ क च्या पोट -कलम ( २) मध्ये योग्य त्या सुधारणा 
करणे इष्ट वाटते . 


४. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे. 


मुंबई, 
दिनांक २४ जून २०१ ९ . 


देवेंद्र फडणवीस , 

मुख्यमंत्री. 


विधान भवन : 
मुंबई, 
दिनांक २५ जून , २०१ ९ . 


जितेंद्र भोळे, 
सचिव ( का .) , 


महाराष्ट्र विधानसभा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD ,CHARNIROAD ,MUMBAI400 004 EDITOR : DIRECTOR DR .NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE. 


